नक्षल हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या २ 
सामान्य नागरीकांना तत्कालीन गृहमंत्री 
महाराष्ट्र राज्य यांनी जाहीर केलेली 
रक्‍कम मंजुर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एनएएक्स ०७१६/प्र.क्र.१८९/विशा-१ब, 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०७ नोव्हेंबर, २०१७. 


वाचा : (१) गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एनएएक्स २००२/प्र.क्र.१८१/(भाग-३)विशा-१ब, 
दिनांक २५.०२.२००४. 
(२) गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एनएएक्स ०८१३/प्र.क्र.३६१/विशा-१ब, 
दिनांक ३०.५.२०१३ 
(३) पोलीस महासंचालक कार्यालयाचे पत्र क्र. पोमसं/२१ अ/१९५/सिंदेसुर नक्षल हल़्ला/६५/ 
२०१६ दिनांक १७.०५.२०१६. 


प्रस्तावना :- 


दिनांक १२.०४.२०१३ रोजी गडचिरोली जिल्ह्यातंर्गत उपविभाग धानोरा हद्दीत मौजा 
सिंदेसूर जंगल परिसरात नक्षल विरोधी अभियान राबवित असताना पोलीस व नक्षल यांच्यात 
झालेल्या चकमकी दरम्यान ५ नक्षलवाद्यांसह २ सामान्य नागरिक (१) कालिदास ऊर्फ मुकेश दुरु 
हिडको व (२) सुखदेव वारलू गावडे हे गोळी लागून मृत्यूमुखी पडले. सदर घटनेत मृत्यूमुखी 
पडलेल्या वर नमूद दोन सामान्य नागरिकांच्या कुटुंबियाना महाराष्ट्र शासनाकडून प्रत्येकी १० 
लाख रुपयांची मदत मिळणार असल्याचे तत्कालिन गृहमंत्री श्री.आर.आर.पाटील यांनी जाहीर 
केले होते. दोन्ही मृतकाचे कुटुंबियांना एस.आर.ई.योजना, केंद्र शासनाकडील विशेष फंड, केंद्र 
शासनाकडील Scheme for Assistance to victim of Naxal Violence अंतर्गत एकूण रूपये 
६,५०,००० /- (सहा लाख पन्नास हजार मात्र) आर्थिक मदत प्रदान करण्यात आली आहे.तत्काळीन 
गृहमंत्री श्री.आर.आर.पाटील यांनी जाहीर केल्यानुसार उर्वरीत रक्‍कम रूपये 3,40,000 /- (तीन 
लाख पन्नास हजार मात्र) प्रत्येकाळा अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


गडचिरोली जिल्ह्यातंर्गत उपविभाग धानोरा हद्दीत मौजा सिंदेसूर जंगल परिसरात नक्षल 
विरोधी अभियान राबवित असताना दिनांक १२.०४.२०१३ रोजी पोलीस व नक्षल यांच्यात झालेल्या 
चकमकी दरम्यान मृत्युमुखी पडलेल्या २ सामान्य नागरिकांना उर्वरीत रक्‍कम प्रत्येकी रूपये 
3,40,000 /- (तीन लाख पन्नास हजार मात्र) विशेष बाब म्हणून देण्याबाबत मंजूरी देण्यात येत 


आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएएक्स ०७१६/प्र.क्र.१८९/विछा-१ब 


सदरचा निधी मागणी क्र.बी-१, २०५५, पोलीस (00) १०९ जिल्हा पोलीस (००) (०१) जिल्हा 
पोलीस बल (२०५५ ०१६८)-३१, ५०-इतर खर्च या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१७-१८ मध्ये 
अर्थसंकल्पीत केलेल्या निधीतून खर्च करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


2. 


सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २६२/१७/व्यय ७, 


दिनांक १६.०९.२०१७ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१७११०८१२२३२९८३२९ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


७७ Digitally signed by Vijay D Patil 
V DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
1] a y ou=Home, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5254aa09c72b0eb445f264826ab10bb 


e 
42793fc26e38381 13296e7ff812051f6f, 
a | cn=Vijay D Patil 


Date: 2017.11.08 12:13:17 +05'30' 


(विजय पाटील) 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
. अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


३. विशेष पोलीस महानिरीक्षक (नक्षलविरोधी अभियान), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
४. पोलीस अधिक्षक, गडचिरोली. 


. महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर. 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली 

. वित्त विभाग (व्यय-७), मंत्रालय, मुंबई/ कोषा प्र. ५, मंत्रालय, मुंबई, 

९. 


अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


१०.निवडनस्ती (वि.शा.१ बो. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


